शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून एकाच व्यवस्थापनामार्फत 
सुरु असलेल्या एका परिसरातील संस्था विलिन करण्यास 
शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१०१/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 


मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक: ४ जुले, २०१९. 


वाचा :- १ अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद यांचे पत्र क्र.5.॥५०.//891811/१- 
४२५९१९२००३/२०१९/₹0५, दिनांक ३०/४/२०१९ 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक २/ 
एनजीसी /संस्थाविलिनीकरण/२०१९/६७८, दि. २४.०६.२०१९. 


प्रस्तावना : 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी प्रकाशित केलेल्या ॥॥)-२०१९-२० मध्ये 


२.१०. (पृष्ठ क्रमांक ४७) नुसार एकाच व्यवस्थापनामार्फत सुरु असलेल्या एका परिसरातील संस्था विलिन 
(merging) करण्याची तरतूद आहे. संचालकांनी प्रस्तावित केल्यानुसार एकाच व्यवस्थापनामार्फत सुरु 
असलेल्या एका परिसरातील संस्था विलिन करण्यास विघ्नहर्ता ट्रस्टचे शिवाजीराव एस.जोंधळे कॉलेज 
ऑफ फार्मसी, आसनगाव या संस्थेस शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले नाही. अखिल 
भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिनांक ३०/४/२०१९ च्या पत्राव्दारे दोन संस्थांच्या विलिनीकरणास मान्यता 
दिलेली आहे. त्याप्रमाणे संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी दिनांक २४/६/२०१९ च्या पत्राव्दारे या दोन संस्थांच्या 
विलिनीकरणास झासन मान्यता देण्यास विनंती केली आहे. 
शासन निर्णय : 


विलिनीकरणास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने मान्यता दिल्यानुसार खाली नमूद केल्याप्रमाणे संस्था 


फार्मसी, आसनगाव 


अ.क्र विलीन झालेल्या विलिनीकरणानंतर विलिनीकरणानंतर चालविण्यात । प्रवेशा 

संस्थांची नावे व डीटीई । संस्थेचे नाव व डीटीई येणारे अभ्यासक्रम क्षमता 

कोड कोड 
| ३२४१- ३२४१- विघ्नहर्ता ट्रस्टचे १. बीफार्मसी. ६० 
विघ्नहर्ता ट्रस्टचे शिवाजीराव एस.जोंधळे २. डी.फार्मसी 
शिवाजीराव एस.जोंधळे | कॉलेज ऑफ फार्मसी, ६० 
कॉलेज ऑफ फार्मसी, | आसनगाव 
आसनगाव 
३४७९ - 
विघ्नहर्ता ट्रस्टचे 
शिवगीता इन्स्टिटयुट 
ऑफ डिप्लोमा इन 


ae निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१०१/तांशि-४ 


३) 


8) 


4) 


(9) 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. सदर 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेक्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 


शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी व art 
मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक 
बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 


संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर 
कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र Wye इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ bear फी) 
अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी नियमाप्रमाणे नियुक्‍त 
करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत .तसेच शिक्षकवृंद व इतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 


8) 


१०) 


मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या 
दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल 
भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्यक आहे. 


रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ यांची 
कठोरपणे अंमलबजावणी करणेआवड्यक राहील. 


याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१०१/तांशि-४ 


२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर॑ थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७०४१६४०१७४१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY AUDUMBAR :- 
6०6 066९ , street= 
17: 
D H A R R KA R 93f3f800, ou=HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
Date: 2019.07.06 15:50:31 +05'30° 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, ३०५, शासकीय तंत्रकिनेतन इमारत,४९, 
खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०००५१ 
३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नाशिक (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
४. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
५. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 
६. प्राचार्य, विघ्नहर्ता ट्रस्टचे शिवाजीराव एस आसनगाव ,जोंधळे कॉलेज ऑफ फार्मसी. (संचालक,तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत) 
७. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, चंद्रलोक 
भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - 990 009, 
८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), नवी दिल्ली. 
फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, 
नवी दिल्ली -११०००२ 
qo. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 
११. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


